अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०२२. 


शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्र.:संकीर्ण-१००३/प्र.क्र.४८३/ना.पु.१४, दि. २६.०६.२००३. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९.०६.२०१७. 

वित्त विभाग, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या ९ व्या बैठकीचे इतिवृत्त, क्र. पदनि-२०२१/प्र.क्र.७४/ 

२१/ आपुक, दिनांक २६.११.२०२१. 

५) शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्र.: आस्थाप्र-१०१७/प्र.क्र.१७९/ ना.पु.१५, दि.२७.०६.२०१७व 
दि.१८.९.२०१७. 

६) शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्र.: वैमाशा-२०२०/प्र.क्र.६५/ ग्रा.सं.३,दि.१४.०१.२०२१. 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि.२६.०६.२००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता.वित्त विभागाच्या संदर्भ H.2 येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने विभागाने सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उपसचिव समिती व उच्चस्तरीय 
सचिव समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त कार्यालयातील पदांच्या आढाव्यास व सुधारीत आकृतीबंधास मा.मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २६.११.२०२१ रोजीच्या ९ व्या बैठकीत मंजूरी दिलेली 
आहे. त्यानुषंगाने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील पदांचा 
सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २६.११.२०२१ रोजीच्या 
बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील ९ क्षेत्रिय 
कार्यालयांमध्ये एकूण ५६६८ नियमित पदे व बाहयंत्रणेद्ठारे घ्यावायाचे एकूण १७५२ मनुष्यबळ असा एकूण 
७४२० पदांचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भ क्र. ४ नुसार खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत 
आहे. त्याचा तपशील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ ते ९ नुसार राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


) संचालक, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई व नागरी पुरवठा (गो/वा) संचालनालय, मुंबई 
दोन्ही कार्यालये पुरवठा शाखेचे सामाईक सेवाप्रवेश नियम तयार झाल्यानंतर दोन्ही कार्यालयातील 
अधिकारी/कर्मचा-यांचे पुरवठा शाखेतील रिक्‍त पदांवर समायोजन करुन बंद करण्यात येतील. 


॥) विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पहारेकरी, शिपाई, सफाई कामगार- १५९० पदे व वाहन 
चालक याचे ६७ पदे अशी एकूण १६५७ मंजूर पदे संबंधित कर्मचा-यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत 
राहणार आहे. त्यामुळे ही पदे अधिसंख्य गणण्यात यावीत. सदर पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/ 
राजीनामा/मृत्यु इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यानंतर पदे निरसित होतील. त्यानंतर सदर सेवा 
गरजेनुसार बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. 


ii) गटक संवर्गातील वाहनचालक व काही पदे व शिपाई या पदासह संपूर्ण गट ड संवर्ग मृत 
ठरविला असून मृत घोषित केलेल्या संवर्गामध्ये जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकीच पदे 
अधिसंख्य पदे मंजूर केळी आहेत. सदर अधिसंख्य पदांवरील व्यक्तींच्या सेवानिवृत्ती / राजीनामा/ 
मृत्यू व अन्य करणामुळे ते पद रिक्‍त झाल्यानंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद होईल. तदनंतर 
त्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त 
विभागाच्या दि.२७.१०.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, दि.०२.१२.२०१३ व दि.०२.०८.२०१६ च्या शासन 
परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


२. क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये कामकाजाचे स्वरुप, जबाबदारी, कामाचा व्याप इत्यादी विचारात घेऊन 
राज्य/विभागीय /जिल्हा/तालुकास्तरावर संवर्गनिहाय पदसंख्या निश्चित करण्याबाबत संबंधित 
आस्थापना कार्यासनाने आवश्यकतेनुसार स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५१/आपुक, दि.२४.०१.२०२२ 
व अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४/२०२२/सेवा-९, दि.२८.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१८१२३९०६२९०६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VUAY B WAGHMARE 

DN: c=IN, st=Mahi htt 

2.5.4.20=f732949950f55 1f77488d97 adf63b 1be835f3a8db6f43554c2 

49546fe680b629, pr ICode=400020, street=flat no 05, bel heaven 

near bombay hospital {i bi 
INumber=46023e62fc39a04680c22e8800d4b44643940a8c4975 

78686120de5067362274, Pe I, -VIJAY B WAGHMARE, 
idonym=480df3d74c75f7af74c8df7d17219bd5 

Di 2022.04.18 16:04:51 +05'30' 

सोबत : विवरणपत्र-१ ते ९ सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : ; . 


प्रति, 


१) मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

२) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 


3) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 
४) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उपसचिव. 


4) 
) 

७) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
) 
) 


(३ 


सर्व विभागीय आयुक्त. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०) सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१४) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
१५) नियंत्रक, वैधमापन ae, मुंबई. 
१६) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


qo) Ad उप आयुक्‍त (पुरवठा) 

१८)ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती, मुंबई. 

१९) सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई. 

२०)वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.वग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम/वाहतूक), मुंबई. 

२२)वित्त विभाग ( व्यय-१०, आपुक कक्ष,वित्तीय सुधारणा,सेवा-९,अर्थसंकल्प- ११), मंत्रालय, 
मुंबई. 

२३) अ.ना.पु. व ग्रा.सं. वि., कार्यासन-ना.पु.१५, ग्रा.सं.२, ग्रा.सं.३, ग्रा.सं.४. 

२४) निवडनस्ती, ना.पु.१२. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त 
९ कार्यालयांमधील कार्यालयनिहाय मंजूर पदांचा गोषवारा 


अ. कार्यालयाचे नाव विभागाच्या विभागाच्या सुधारित एकूण 
क्र दि.२६.६.२००३ च्या | आकृतीबंधानुसार मंजूर | मंजूर पदे 
आकृतीबंधानुसार पदे 
मंजूर पदे 
नियमित | बाह्ययंत्रणेद्वारे 

१ । वित्तीय सल्लागार व उपसचिव १५६ १३३ 93 १४६ 
कार्यालय, मुंबई 

२ संचालक पुरवठा आयुक्‍त ८३ ४२ 9 ४९ 
कार्यालय, मुंबई 

३ । नागरी पुरवठा (गो/वो) १०५ ३० ह 3¢ 
संचाळनालय,पमुंबई 

४ | नियंत्रक वैधमापनशास्त्र, मुंबई ९४४ ६६१ २८२३ ९४४ 

५ । राज्य ग्राहक तक्रार निवारण ४९७ ३९९ ९८ ४९७ 
आयोग, मुंबई 

६ | राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार ८ २ 3 ५ 
समिती, मुंबई 

७ । नियंत्रक शिधावाटप व १८९० ११२८ २६३ १३९१ 
संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

८ ।विभागीय जिल्हा पुरवठा ४७२७ ३२६४ १०७५ ४३३९ 
कार्यालय 

९ | राज्य अन्न आयोग, मुंबई ११ ९ २ ११ 
एकूण ८४२१ ५६६८ १७५२ ७४२० 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र - १ 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
अ) नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम श्रेणी जुन्या पुधारी 
७ व्या वेतन आयोगानुसार | आकृतीबंधा | आकृतीबंधा 
नुसार नुसार 
मंजूर पदे | मंजूर पदे 
गट-अ 
ha वित्तीय सल्लागार व उपसचि 5-२५: ७८८००-२०९२०० शि ed 
2 उपसंचाळक 5-२३ : ६७७००-२०८७०० २ २ 
3 | सहाय्यक संचालक 5-२० : ५६१००-१७७५०० 4 g 
गट-ब 
g ७५५६ शका THN 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ३ ४ 
५ | सहाय्यक लेखा अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० २० १२ 
& घळेखक (उच्चश्रेणी 5-१५ :४१८००-१३२३०० ॥ ४४७ | i | 
७ तता तीशी, २] निम्नश्रेणी 5-१४ :३८६००-१२२८०० २ २ 
८ क्षक 5-१४ :३८६००-१२२८०० २ ei 
गट-क 
९ eee खाप 5-१३ :३५४००-११२४०० २१ २२ 
जि उच्चस्तर लिपि 5-८ :२५५००-८११०० Be BY 
हि eee Me | खक/कनिष्ठ लिपि 5-६ :१९९००-६३२०० २९ ३० 
१२ | वाहनचालक 5-६ :१९९००-६३२०० a ०(मृतसं 
गट-ड 
१३ fe झाका 5-३ :१६६००-५२४०० २ ०(मृतसं 
१४ Esra. tl 5-३ :१६६००-५२४०० २ ०(मृतसं 
१५ a 5-३ :१६६००-५२४०० it 3. | ०(मृतसं 
१६ Pee ___ _*| 5-१ :१५०००-४७६०० पिळ ०(मृतसं 
१७ ७७७ कक 5-१ :१५०००-४७६०० २ ०(मृतसं 
१८ फाईंगार/ हमाल 5-१ :१५०००-४७६०० २ ०(मृतसं 
एकूण १८६ १३३ 
ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अक्र. (OT eee मनुष्यबळ संख्या 
।१ | वाहनचालक ia ट. ."?'___| 
२ (शिपाई  /7ढ7ए_ठग_|[||||_| ९ 
३ पहारेकरी 1711 | २ 
(४ | सफाइगार/ हमाल 1 व| 
एकूण वरु 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र -२ 


संचालक, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
या कार्यालयाकडे असलेले काम विचारात घेता, संगणकीकरणामुळे या कार्यालयातील कार्यरत असलेले 
अधिकारी/कर्मचारी यांना पुरवठा यंत्रणेमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सेवाप्रवेश नियमात 
उचित सुधारणा करण्यात येतील. सद्यस्थितीत सदर कार्यालयातील खालील पदांना मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदे 
अ. पदनाम वेतनश्रेणी जुन्या । सुधारीत 
क्र ७ व्या वेतन आकृतीबंधा  आकृतीबंधा 
आयोगानुसार नुसार नुसार 
मंजूर पदे । मंजूर पदे 
गट-अ 
| उपसंचालक S-20 : ५६१००-१७७५०० २ २ 
गट-ब 
२ | सहायक संचालक/जमाबंदी अधिकारी S-9Y : ४१८००-१३२३०० ४ ४ 
३ | अधिक्षक 5-१४ : ३८६००-१२२८०० Z नि 
४ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५ : ४१८००-१३२३०० te Lo 
५ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 85-१४ : ३८६००-१२२८०० शिश ae 
गट-क 
६ | निरीक्षण अधिकारी S-93 : ३५४००-११२४०० 9 9 
७ | वरिष्ठ लिपिक 5-८ : २५५००-८११०० १४ षु 
८ | पुरवठा निरीक्षक 8-८ : २५५००-८११०० ७ ४ 
९ | लिपिक टंकलेखक/ कनिष्ठ लिपिक 5-६ : १९९००-६३२०० २७ १२ 
ead ay टंकलेखक 5-८ : 24400-29900 ॥ | ०(मृत Way) 
[ae] रोखपाल 5-६ : १९९००-६३२०० Ls | ०(मृत संवर्ग) 
१२ | वाहनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० (7. :| ०(मृत संवर्ग) 
गट-ड 
१३ | शिपाई 9-१ : १५०००-४७६०० ९ ०(मृत संवर्ग) 
एकूण (अ--ब--क--ड) ८२ ४२ 
ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. | सेवा मनुष्यबळसंख्या 
१ | वाहनचालक शिका गागा 
2 शिपाई & 
एकूण 16 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र -३ 


नागरी पुरवठा, (गोदाम व वाहतूक ) संचालनालय, मुंबई कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 


या कार्यालयाकडे असलेले काम विचारात घेता, संगणकीकरणामुळे या कार्यालयातील कार्यरत असलेले 


अधिकारी/कर्मचारी यांना पुरवठा यंत्रणेमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सेवाप्रवेश नियमात 
उचित सुधारणा करण्यात येतील. सद्यस्थितीत सदर कार्यालयातील खालील पदांना मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी जुन्या । सुधारीत 
७ व्या वेतन आकृतीबंधा | आकृतीबंधा 
आयोगानुसार नुसार नुसार 
मंजूर पदे । मंजूर पदे 
गट-अ 
Ez उपसंचालक (गोदाम) S-20: ५६१००-१७७५०० li; , a 
गट-ब 
२  । सहाय्यक संचालक 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 1१ | ०(मृत संवग 
३ | तांत्रिक अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १ ०(मृत संवर्ग) 
४ | सहाय्यक लेखा अधिकारी S-9Y : ४१८००-१३२३०० el ae 
५. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५ : ४१८००-१३२३०० | a | p 8 | 
६ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४ : ३८६००-१२२८०० २ २ 
गट-क 
७ | अधिक्षक/मुख्य निरीक्षक अधिकारी 8-१४ : ३८६००-१२२८०० ४ | - :_.| 
मुख्य लिपिक/ S-93 : ३५४००-११२४०० ९ ५ 
उपमुख्य निरीक्षक अधिकारी 
९ । वरिष्ठ लिपिक/ पुरवठा निरीक्षक 5-८ : २५५००-८११०० ४८ ९ 
[ses कनिष्ठ लिपिक 5-६ : १९९००-६२३२०० १३ oa 
ea वाहनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० it 26] ०(मृत संवर्ग) 
गट-ड 
१२ | नाईक 5-३ : १६६००-५२४०० २ ०(मृत संवर्ग) 
१३ | झेरॉक्स मज्ञीनचालक S-3 : १६६००-५२४०० ho ead ०(मृत संवर्ग) 
१४ | शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० १८ ०(मृत संवग 
१५ । रखवालदार/ पहारेकरी 5-१ : १५०००-४७६०० fie 00. ०(मृत संवर्ग) 
१६ | सफाईगार नि हमाल 5-१ : १५०००-४७६०० | ०(मृत संवर्ग) 
एकूण (H+ I+ H+) 904 30 
ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळसंख्या 
| शिपाई/पहारेकरी/झेरॉक्स ऑपरेटर/सफाईगार नि हमाल/इ. रि 
एकूण ८ 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र - ४ 
नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
अ) नियमित पदे 
अ. पदनाम वेतनश्रेणी जुन्या सुधारीत 
क्र. ७ व्या वेतन आयोगानुसार | आकृती | आकृतीबंधानु 
बंधा । सार मंजूर पदे 
नुसार 
मंजूर पदे 
गट-अ 
ae नियंत्रक संवर्ग पद [sz tes = | 1 १__| 
२ | सह नियंत्रक S-20 : ५६१००-१७७५०० ८ ८ 
गट-ब 
3 | उप नियंत्रक 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४६ ४६ 
४ | स्वीय सहायक 5-१६: ४४९००-१४२४०० (a | Ite =. Ae 
५ | सहायक नियंत्रक 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ७० ७० 
६ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५ : ४१८००-१३२३०० aa = ai 
७ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) S-98 :३८६००-१२२८०० | १ | a 
८ | निरीक्षक 5-१३ : ३५४००-११२४०० २१२ २१२ 
गट-क 
९ | अधिक्षक 85-१४ : ३८६००-१२२८०० ८ ८ 
| १० | वरिष्ठ लिपिक 5-८ : २५५००-८११०० १२ १२ 
ee प्रयोगशाळा सहायक 5-७ : २१७००-६९१०० ९ ९ 
१२ । क्षेत्र सहायक 5-६ : १९९००-६३२०० २२४ २२८ 
१३ | fret S-& : १९९००-६३२०० ४ ०(मृत संवर्ग) 
१४ | लिपिक-टंकलेखक/कनिष्ठ लिपिक 5-६ : १९९००-६३२०० ६४ ६४ 
१५ | वाहनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० ९ ०(मृत संवर्ग) 
१६ | वाहनचालक (जड) 5-६ : १९९००-६३२०० २ ०(मृत संवर्ग) 
१७ | क्रेनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० २ ०(मृत संवर्ग) 
गट-ड 
१८ | नाईक 5-३: १६६००-५२४०० २७ ०(मृत संवर्ग) 
१९ | शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० २४१ ०(मृत संवग) 
२० | हमाल 5-१ : १५०००-४७६०० २ ०(मृत संवग) 
एकूण (अ--ब--क--ड) ९४४ ६६१ 
बो बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळसंख्या 
Fs = वाहनचालक/वाहनचालक(जड)/क्रेनचाळक १३ 
२ शिपाई/ नाईक/ हमाल २७० 
एकूण २८३ 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र -५ 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
अ) नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी जुन्या सुधारीत 
७ व्या वेतन आयोगानुसार | आकृतीबंधा | आकृतीबंधा 
नुसार मंजूर | नुसार मंजूर 
पदे पदे 
गट-अ 
ae प्रबंधक (विधी) S-23 : ६७७००-२०८७०० ३ 3 
२ | प्रबंधक 5-२० : ५६१००-१७७५०० a ae 1 cee 
गट-ब 
3 | प्रबंधक (जिल्हा तक्रार निवारण मंच) 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४० ४० 
४ | लेखाधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ३ ३ 
५ | लेखापाल S-98 : ३८६००-१२२८०० ४० ४० 
६ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४३ ४३ 
७ । लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 85-१४ : ३८६००-१२२८०० ४२ ४२ 
गट-क 
८ | शिरस्तेदार/अधिक्षक/जनसंपर्क 85-१४ : ३८६००-१२२८०० 42 42 
अधिकारी 
९ | सहायक अधिक्षक 5-१३ : ३५४००-११२४०० ४२ ४२ 
ae वरिष्ठ अभिलेखापाल/वरिष्ठ लिपिक/ | 5-८ : 24400-29900 ४३ ४३ 
अभिलेखापाल 
हि. लिपिक-टंकलेखक/कनिष्ठ लिपिक | 5-६ : १९९००-६३२०० ८८ ८८ 
१२ | बेलिफ 5-६ : १९९००-६३२०० 1 a= | cae 
१३ | वाहनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० (i :) ०(मृत संवग 
१४ | पोलीस शिपाई 5-७:२१७००-६९१०० La La 
(रु. ७५०/- विशेष वेतन) 
गट-ड 
१५ । रखवालदार 5-१ : १५०००-४७६०० ३ ०(मृत संवग 
१६ । शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० 93 ०(मृत Way 
१७ । सफाई कामगार 5-१ : १५०००-४७६०० (1.0. | ०(मृत संवग 
एकूण (अ--ब--क--ड) ४९७ ३९९ 
ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळसंख्या 
can वाहनचालक 1 प 
2 रखवालदार ३ 
३ शिपाई ९३ 
४. सफाई कामगार 11 >". 
एकूण ९८ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र - ६ 
राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीमधील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
अ) नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी जुन्या सुधारीत 
७ व्या वेतन आयोगानुसार आकृतीबंधा । आकृतीबंधानुसा 
नुसार मंजूर पदे | र मंजूर पदे 
गट-अ 
| खाजगी सचिव S-23 : ६७७००-२०८७०० शिळा ०(मृत संवर्ग) 
गट-ब 
२ | स्वीय सहायक S-9¥ : ३८६००-१२२८०० २ २ 
३ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४ : ३८६००-१२२८०० (2001! ०(मृत संवगी 
गट-क 
४ | लिपिक-टंकलेखक 5-६ : १९९००-६३२०० णि आमा ०(मृत संवर्ग) 
५ | वाहनचालक 5-६ :१९९००-६३२०० शिळा ०(मृत संवर्ग) 
गट-ड 
६ | शिपाई/संदेशावाहक 5-१ : १५०००-४७६०० २ ०(मृत संवर्ग 
एकूण (अ--ब--क--ड) ८ २ 
बो) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळसंख्या 
व्यि वाहनचालक 1१ 
२ | शिपाई २ 
एकूण ३ 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र - ७ 
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
अ) नियमित पदे 
अ. पदनाम श्रेणी जुन्या पुधारी री 
क्र. ७ व्या वेतन आयोगानुसार | आकृतीबंधा | बंधानुसार मंजूर पदे 
नुसार मंजूर 
पदे 
गट-अ 
। १ | नियंत्रक ss संवर्ग पद किक आशिक 
२ पनियं ठिधावाटप 5-२० : ५६१००-१७७५०० ७ ७ 
गट-ब 
3 | सहायक नियंत्रक शिधावाटप 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 9 9 
8 घळेखक (उच्चश्रेणी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ॥. aa fo oe 
५ | लघुलेखक (निम्नश्वेणी) | 8-98 : ३८६००-१२२८०० ७ 3 
& | संशोधन अधिकारी. | 8-१४:३८६००-१२२८०० | 4] 
७ | सहायक लेखाधिकारी 85-१५ : ४१८००-१३२३०० | 9 | & 
८ | शिधावाटप अधिकारी/मुख्य 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ६० ६४ 
निरिक्षण अधिकारी 
गट-क 
९ | सहायक शिधावाटप 5-१३ : ३५४००-११२४०० १६० १६० 
अधिकारी/कनिष्ठ लेखापाल 
i ठिधावाटप निरिक्षक/वरिष्ट 5-८ : २५५००-८११०० ६८२३ ४४८ 
लिपिक 
। ११ | लघुटंकलेखक =| 8-८ : २५५००-८११०० | १___| od a 
१२ | दुरध्वनी चालक 5-७:२१७००-६९१०० [af 
१३ | लिपिक-टंकळेखक/ कनिष्ट 5-६ : १९९००-६३२०० ५९४ ४२९ 
लिपिक 
१४ | मोटार सायकल सं 5-५ : १८०००-५६९०० २ od सं 
१५ | वाहनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० १२ ०(मृत सं 
गट-ड 
१६ | दफ्तरी S32 १६६००-५२४०० ७ od a 
१७ नाइक | 9-३: १६६००-५२४०० २८ od a 
१८ | शिपाई/पहारेकरी/झेरॉकर ह त २१८ ०(मृत सं 
ऑपरेटर/सफाईगार 
१९ | सप (अंडाकार Yo ०(मृत सं 
२० | मेहतर (अंठकालिन) ४९ ०(मृतसं 
एकूण (अ--ब--क--ड) १८९० ११२८ 
ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळसंख्या 
वें वाहनचालक ९ 
२ | शिपाई/पहारेकरी/झेरॉक्स ऑपरेटर/सफाईगार/ दफ्तरी/ नाईक/ १५५--९९ 
मेहतर (अंशकालिन)/ सफाईगार (अंशकालिन) 
एकूण २६३ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र - ८ 


राज्य अन्न आयोग, मुंबई कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 


अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्याने राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करणे अनिवार्य 


करण्यात आले आहे. त्यानुसार विभागाचा शा. नि - आस्थाप्र/१०१७/प्र.क्र.१७९/नापु-१५ दिनांक २७.०६.२०१७ च्या 
शासन निर्णयानुसार या कार्यालयाकरिता विविध संवर्गात ११ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


अ) नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी विभागाच्या सुधारीत 
७ व्या वेतन आयोगानुसार | दि.२७.०७.२०१७ = | आकृतीबंधानुसार 
शासन निर्णयानुसार मंजूर पदे 
मंजूर पदे 

गट-अ 

ey सचिव S-20 : ५६१००-१७७५०० a कशा a आगा 

२ | विधी अधिकारी S-20 : ५६१००-१७७५०० ५, <a il 01 - =, — | 
गट-ब 

3 लेखाधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० a __.| a ae 

8 | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) । S-94 : ४१८००-१३२३०० 1 १ शिळ झक 

५ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) । 85-१४ : ३८६००-१२२८०० a ee ॥ 1 = | 
गट-क 

६ | वरीष्ठ लिपिक 8-८ : २५५००-८११०० २ २ 

७ | लिपिक टंकलेखक 5-६ :१९९००-६२३२०० २ 2 
गट-ड 

८ | शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० २ ०(मृत संवग) 
एकूण (अ--ब--क--ड) ae ९ 

ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळसंख्या 

za शिपाई 

एकूण 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


विवरणपत्र - ९ 
विभागीय स्तरावरील पुरवठा कार्यालयांतील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
अ) नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम श्रेणी जुन्या पुधारी 
७ व्या वेतन आयोगानुसार | आकृतीबंधा | आकृतीबंधा 
नुसार मंजूर | नुसार मंजूर 
पदे पदे 
गट-अ 
उप आयुक्त (पुरवठा) 5-२५ : ७८८००-२०९२०० & a 
२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी 5-२० : ५६१००-१७७५०० ३४ ३४ 
3 | अन्नधान्य वितरण अधिकारी 5-२० : ५६१००-१७७५०० ४ 3 
गट-ब 
३ | सहायक विभागीय पुरवठा अधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ७६ ६४ 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ 
सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी,गट-ब/ 
खरेदी अधिकारी (धान्यो/ 
तांत्रिक अधिकारी 
४ | वाहतूक अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० २ ०(मृत सं 
पु ।लेखाअधिकारी 171 | 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ७ ०(मृत सं 
६ | सहायक लेखाधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० २९ ३७ 
७ निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) /अधिक्षक/ | 5-१४ : ३८६००-१२२८०० २१८ ३७८ 
परिमंडळ अधिकारी/ गोदाम 
व्यवस्थापक,श्रेणी-१/गोदाम पर्यवेक्षक 
गट-क 
विभागीय गोदाम निरिक्षक 5-१३ : ३५४००-११२४०० & ०(मृत सं 
खा पर्यवैक्षक/उप लेखाप 5-१३: ३५४००-११२४०० ६३ ५१ 
हि पुरवठा निरीक्षक / S-IO : २९२००-९२३०० १४८३ १२४५ 
अव्वल कारकून (पुरवठा)/ 
धान्य खरेदी निरिक्षक/ 
गोदाम व्यवस्थापक, श्रेणी-२ 
| ११ | लघु-टंकलेख 5-८ : २५५००-८११०० २० १४ 
१२ | पुरवठा लेखाप 5-१० : २९२००-९२३०० ३ ०(मृत सं 
१३ |वरिष्ठलेखापाल | 3 od a 
१४ | लिपीक-टंकलेखक/कनिष्ठ लिपि 5-६:१९९००-६३२०० १४५५ १४३२ 
/ गोदाम लिपीक 
१५ । वाहनचालक 5-६ : १९९००-६३२०० ४२ ०(मृत सं 
गट-ड 
१६ पराश्ी/शिपाई/ पहारेकरी (गोदाम 5-१: १५०००-४७६०० १२७६ ।०मृतसं 
/हमाल कम स्वीपर/पहारेकरी/सफाई 
कामगार 
एकूण (अ--ब--क--ड) ४७२७ ३२६४ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 


ब) बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाच्या सेवा 


अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ संख्या 
ae वाहनचालक 83 
२ | चपराशी/शिपाई/पहारेकरी (गोदाम)/हमाल कम स्वीपर/पहारेकरी/सफाईकामगार १०३२ 
एकूण १०७५ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


